उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, 
कोल्हापूर व उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे 
मंडळ, पुणे यांचे अधिपत्याखालील अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख : १२मे, २०२१. 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : अपदे-२०२०/प्र.क्र.१३२/आरोग्य-४, 
दि.३० सप्टेंबर, २०२०. 
२) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१५.०२.२०२१. 
3) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- ससंआसे/उपसंचालक 
आ.से. कोल्हापूर/७४२ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणेबाबत/६०६१-१९/कक्ष-५२ ब, 
दि.०५.०६.२०२०. 
४) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-७अ/टे-६/उप. 
कोल्हापूर/वै.अ./अस्थाईग्‌ पदे/२०२१, दि.००.०५.२०२१. 
५) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- ससंआसे/उपसंचालक 
कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर/१५/ अस्थायी पदे/४३४५-४८/कक्ष-५२ ब, दि.१५.०३.२०२१. 
६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- ससंआसे/उपसंचालक 
कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर/०१/ अस्थायी पद/५०२८-३१/कक्ष-५२ ब, दि.१८.०३.२०२१. 
७ आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/पुणे मंडळ, 
पुणे/अपदे/सन२०२१-२२/५८८७-९९/२१, दि.०७.०४.२०२१. 
८) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- मवैआसे/संआसे.टे.६/न.क्र.१६६/ 
जिआस./अस्थाई पदे/१३९६/कक्ष-१/२०२०, दि.२८.०४.२०२१. 
शासन निर्णय :- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर व उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 
यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या आरोग्य संस्थांमधील ८३७ अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्‍त अ.क्र. ३,४,५, ६,७ 
व ८ येथील पत्रान्वये, सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


2. 


या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 


आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर व उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील ९८१ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. 


सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन २०२१-२०२२ 


या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व 
दवाखाने (२२१० ०२२६)” 


मागणी क्रमांक आर-१ “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१- 
संचालन व प्रज्ञासन, (०१)(०४)-गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३७१)” 


मागणी क्रमांक आर-१ “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१- 
संचालन व प्रज्ञासन, (09)(02)- प्रादेशिक कार्यालये (२२१० ०३५१)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व दवाखाने, 
(०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक 
आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा 
वाढविणे (२२१० ०४१३)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ०१०-किमान गरजा कार्यक्रम, ११०-रुग्णालये व दवाखाने पंचवार्षिक 
योजनातंर्गत योजना-राज्य योजनातंर्गत योजना, (०१)(०२)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०५३१)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील शासकीय 
रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१) (४५) 
ट्रामा केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (अनिवार्य), (२२१० जी २९८)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य,(०६)(२१) - 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


महसुल विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी विभागीय संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन करणे (अनिवार्य) 
(२२१० 8248)” 


हि fo) 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (09)(08) - 
महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण / कुटीर रुग्णालयांचे जिल्हा रुग्णालयाइतका दर्जा 
वाढविणे (अनिवार्य) (२२१० ४६२४)” 


१ 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य,०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ०१-इतर रुग्णालये व दवाखाने, (००)(०३) 
ट्रामा केअर युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र आपात्कालीन वैद्यकीय सेवा (अनिवार्य Wa) (२२१० जी 
822)” 


8. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक - 94.02.2029 च्या 


शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& . 


सदर पदांना यापुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना, यासोबतच्या 


“परिशिष्ट-3” मधील TRI प्रत्येक आरोग्य संस्थेचे नाव, एकूण मंजूर पदे, स्थायी पदे व अस्थाची पदे 
(तपशीलवार माहिती) याबाबतच्या माहितीसह शासनास सादर करण्यात यावा. 


दट 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०९११२४५६९११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc “७ A  -5 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


be DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
| ठे | ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a28c9470 


3436c07cda664672d20607766dc59d345b, 
serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869f 


B a | ka V d eC a2e5835af215c6a80eae8F70eaf87b0cf68d63 
f, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2021.05.12 12:52:09 +05'30 


(प्र. मो. बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
आयुक्‍त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 


पृष्ठ३पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

९. जिल्हा शल्य चिकित्सक ,जिल्हा रुग्णालय, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर व 
सातारा. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर व सातारा. 

११.सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ व 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ यांचेमार्फत) 

१२. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), सा.आ.वि. 
मंत्रालय,मुंबई. 

१४.निवडनस्ती (आरोग्य-४) 


पृष्ठ३पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४, 
दिनांक १२ मे, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र पदे 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, सांगली कार्यालय 


og जिल्हा शल्यचिकित्सक, गट-अ 
(१ पद) 


निवासी वैद्यकीय अधिकारी 
(बाहयसंपर्क), गट-अ 
(१पद ) 


प्रशासकिय अधिकारी, गट-अ 
(१पद )Raa 


आरोग्य परिचारीका, गट-क 
(१पद) Raa 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१पद) 


लेखापाल/सहाय्यक अधिक्षक, 
गट-क (१ पद) 


सांख्यिकी सहायक, गट-क 
(१पद) Raa 


वरिष्ठ लिपिक, गट-क(१पद) 


एकूण ०८ | 00 | एकूण ०८ पदे 


जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदुर्ग 


३६७ ३०९ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(३पदे) 


वरिष्ठ लिपीक,गट-क (१ पदे) 


कनिष्ठ लिपिक, गट-क (१पदे) 


परिसेविका, गट-क(३पदे) 


अधिपरिचारिका, गट-क (१२ पदे) 


रक्तपेढी तत्रंज्ञ, गट-क (१पद) 


पृष्ठ३पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ गट-क (१पद) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (१पद) 


औषधा निर्माता, गट-क (१पद) 


रुग्णवाहिकाचालक,गट-क 
(१पद) 


शास््रक्रियागृहपरिचर,गट-ड 
(१पद) 


धोबी, वर्ग-४(१पद) 


बाहयरुग्ण सेवक, गट-ड(१पद) 


अपद्यात सेवक, गट-ड(१पद) 


पहारेकरी,गट-ड(१पद) 


शिपाई,गट-ड(१पद) 


कक्षसेवक,गट-ड(४पदे) 


सफाईंगार, गट-ड (५पदे) 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा, गट-अ(१पद) 


अधिपरिचारिका,गट-क (१पद) 


कक्षसेवक,गट-ड(१पद) 


सफाईगार, गट-ड (१पद) 


अधिपरिचारिका,गट-क(१पद) 


आया (कक्षसेविका),गट-ड(१पद) 


महाराष्ट्र dae व आरोग्य 
सेवा,गट-अ (१पद) 


अधिपरिचारिका,गट-क (२पद) 


कक्षसेवक,गट-ड(१पद) 


सफाईगार,गट-ड(१पद) 


पाठयनिर्देशिका,गट-क (१पद) 


अधिपरिचारिका,गट-क (१पद) 


सफाईगार, गट-ड (१ पद) 


कक्षसेवक,गट-ड(१पद) 


पृष्ठ३पैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 


अधिपरिचारिका(स्टाफनर्स), गट- 
ड(१पद) 


वार्डबांईंज (कक्षसेवक),गट-ड 


(१पद) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (१पद) 


एकूण 


३६७ 


३०९ 


५८ पदे 


जिल्हा शल्य चिकिस्तक कार्यालय, कोल्हापूर. 


०८ 


| ७ 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, 
गट-आअ(१पद) 


निवासी वैद्यकीय अधिकारी 
(बाहयसपर्क) गट-अ, (०१पद) 


प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ 
(१पद) 


आरोग्य परिचारीका, 
(१पद) 


गट-क 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-अ 
(१पद) 


लेखापळ / सहायकअधिक्षक, 
गट-क (१पद) 


सांख्यिकी अन्वेषक, 
(१पद) 


गट-क 


वरिष्ठ लिपिक, गट-क (१पद) 


एकूण 


०८ 


शि 0 


एकूण ०८ पदे 


सेवा 


रुग्णालय कोल्हापूर, जिल्हा कोल्हापूर 


4o 


83 


दंत शल्य चिकित्सक, गट-अ, 
(१पद) 


अधिपरिचारीका गट-क (२पदे) 


औषध निर्माता, गट-क(१पद) 


दंत सहाय्यक, गट-ड (१पद) 


पृष्ठ३पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
सेवा रुग्णालय, कसबा दंतडाल्य चिकित्सक,गट- 
बावडा (VTS) 
सहाय्यक,गट-ड(१पद) 
एकूण भर ४३ एकूण ०७ पदे 
वसाहत रुग्णालय गांधीनगर जिल्हा कोल्हापूर 
४८ १ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(२ पदे) 
अधिपरिचारीका,गट-क (२पदे) 
औषधनिर्माता / मिश्रक, गट-क 
(१पद) 
दंत शल्य चिकित्सक, गट-अ, 
(१पद) 
दंत सहाय्यक, गट-ड (१पद) 
४८ 1 ४१ | १ 


एकूण 


एकूण ०७ पदे 


इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय, इचलकरंजी, जिल्हा कोल्हापूर 


१५५ 


| 0 


वैद्यकीय अधिक्षक, गट-आ(१पद) 


शरिर विकृतीशास्त्रज्ञ, गट-अ 
(१पद) 


अस्थिव्यंग शल्यचिकित्सक, 


गट-अ (97) 


वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), 
गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व 
प्रसुतीतज्ञ, गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग), 
गट-आ(१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बघिरीकरण), 
गट-अ (१पद) 


दंत शल्य चिकित्सक, गट-अ 


पृष्ठ३पैकी८ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 


(१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (रक्‍त 
सक्रमक अधिकारीसह, गट-अ 
(२०पदे) 


अधिसेविका, गट-क(१पद) 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१पद) 


परिसेविका, गट-क (६पदे) 


बालरोग परिचारीका, गट-क 
(२पदे) 


अधिपरिचारीका, गट-क (४८पदे) 


वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता, 
गट-क (१पद) 


आहार तज्ञ, गट-क(१पद) 


रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क (३पदे) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (३पदे) 


ईसीजी तंत्रज्ञ गट-क(१पद) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (३पद) 


भौतिकोपचार तज्ञ, गट-क(१पद) 


औषध निर्माण अधिकारी, गट-क 
(५पदे) 


दंत आरोग्यक, गट-क (१पद) 


दंत यांत्रिक, गट-क(१पद) 


वाहन चालक, गट-क(१पद) 


भांडारपाल तथा वस्त्रपाल, 
गट-क (१पद) 


अभिळेखापाल, गट-क (१पद) 


विजतंत्री, गट-क (१पद) 


पृष्ठ३पैकी९ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्यसंस्थेचे नावा | एकूण मंजूर 
क्र पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 


मुकादम, गट-ड(१पद) 


बाहयरुग्ण सेवक, गट-ड (५पदे) 


अपघाती विभाग सेवक, 
गट-ड (३पदे) 


रक्‍तपेढी परिचर, गट-ड(२पदे) 


प्रयोगशाळा परिचर, गट-ड(२पदे) 


क्ष-किरण परिचर, गट-ड (२पदे) 


शस्त्रक्रिया परिचर, गट-ड (३पदे) 


व्रणोपचारक, गट-ड(२पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड (१६पदे) 


शिपाई, गट-ड (१पद) 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१पद) 


ळलघुटंखलेखक मराठी गट-क 
(१पदे) 


वरिष्ठ लिपिक, गट-क (२पदे) 


कनिष्ठ लिपिक/ टंकलेखक, 
गट-क (२पदे) 


टंकलेखक, गट-क(१पद) 


सहाय्यक अधिक्षक, गट-क 
(१पद) 


एकूण १५५ 


बिळे आं. 0 


एकूण १५५ पदे 


इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय, इचलकरंजी, जिल्हा कोल्हापूर 


०८ 


| 0 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(४ पदे) 


सहाय्यक परिचारिका, 
प्रसाविका, गट-क (97a) 


पृष्ठ३पैकी१० 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
सफाईगार, गट-ड (३पदे) 
एकूण|  ?८ foe | एकूण ०८ पदे 
उपजिल्हा रुग्णालय कोल्हापूर, रत्नागिरी, व सिंधुदुर्ग (१०० खाटा) 
चिं उपजिल्हा रुग्णालय, ९६ ८२ 
गडहिंग्लज जि.कोल्हापूर वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ (३पदे) 
परिसेवका, गट-क(१पद) 
अधिपरीचारीका,गट-क (५पदे) 
अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(१पद) 
कक्षसेवक, गट-ड (२पदे) 
दंतडशल्य चिकित्सक, गट-अ 
(१ पद) 
सहाय्यक, गट-ड (१ पद) 
एकूण| 0६ र एकूण १४ पदे 
2 | उपजिल्हारुग्णालय, ९० २२ वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), 
कंळबणी, जि.रत्नागिरी गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (rata, 
गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व 
प्रसुतीतज्ञ), गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग, 
गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (अस्थिव्यंग), 
गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण), 
गट-अ (३पदे) 

वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(५पदे) 


पृष्ठ३पैकी११ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१पद) 


परिसेविका,गट-क (४पदे) 


बालरोग परिचारीका गट-क 
(१पद) 


अधिपरिचारिका,गट-क (१९पदे) 


औषध निर्माता, गट-क (२पदे) 


वाहन चाळक, गट-क (१पद) 


बाहरुग्ण सेवक, गट-ड(१पद) 


शास््रक्रियागूह परिचर, गट-ड 
(१पद) 


व्रणोपचारक, गट-ड(१पद) 


कक्षसेवक, गट-ड(९पदे) 


सफाईगार, गट-ड (८पदे) 


शिपाई, गट-ड (१पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (१पद) 


बाहयरुग्ण लिपीक, गट-क 
(३पदे) 


दंतडल्यचिकित्स्क,गट-आ(१पद) 


सहाय्यक गट-ड(१पद) 


एकूण 


९० 


एकूण ६८ पदे 


उपजिल्हा रुग्णालय, 
सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग 


९६ 


८४ 


वैद्यकीय अधिकारी (अपघात 
कक्ष), गट-अ (IT) 


परिसेविका, गट-क (१पद) 


अधिपरिचारिका, गट-क (५पदे) 


औषध निर्माता, गट-क (१पद) 


प्रयोगशाळा सहाय्यक, गट-क 
(१पद) 


पृष्ठ३पैकी१२ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(१पद) 


दंतडाल्यचिकित्स्क,गट-आ(१पद) 


सहाय्यक गट-ड(१पद) 


एकूण 


९६ 


८४ 


एकूण १२पदे 


उपजिल्हा रुग्णालय, 
कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग. 


। ०४ 


८३ 


परिसेविका, गट-क (१पद) 


अधिपरिचारिका, गट-क (५पदे) 


औषध निर्माता, गट-क (१पद) 


प्रयागेशाळा सहाय्यक, गट-क 
(१पद) 


बाहयरुग्ण लिपीक,गट-क (१पद) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(१पद) 


कक्षसेवक, गट-ड (२पदे) 


अस्थिव्यंग शाल्यचिकित्सक,गट- 
(97) 


बघिरीकरण 
(QT) 


शास्त्रज्ञ गट- 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-आ(२पदे) 


परिसेविका,गट-क(१पद) 


अधिपरिचारिका,गट-क(३पदे) 


एकूण 


१०४ ०४ 


८३ 


एकूण २१ पदे 


उपजिल्हा रुग्णालय, 
कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग 
येथील ट्रॉमा केअर युनिट 


०९ 


हिं 0 


अधिपरिचारिका, गट-क (३ पदे) 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 

(२ पदे) 

परिसेविका, गट-क (१ पद) 
अधिपरिचारिका, गट-क (३ पदे) 


एकूण 


०९ 


i; see > ie) 


०९ अस्थाई पदे 


पृष्ठ३पैकी१३ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


अ. 
क्र. 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 


इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय, इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर 


&3 


| 0 


निवासी वैद्यकीय अधिकारी, गट- 
अ,(१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (हास््रक्रिया), 
गट-आ(१पद) 


क्ष-किरण शास्त्रज्ञ, गट-अ(१ पद) 


शरिरविकृति चिकित्सक, गट- 
आ(१पद) 


मनोविकृति चिकित्सक, गट-अ 
(१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी, चर्मरोग, 
गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी क्षयरोग, 
गट-आअ(१पद) 


नेत्राल्यचिकित्सक, गट-अ 
(१ पदो 


वैद्यकीय अधिकारी नाक, कान, 
घसा तज्ञ, गट-आ(१पद) 


परिसेविका, गट-क (८पदे) 


आरोग्य परिचारिका, गट-क 
(१ पदो 


मनोविकृती परिचारीका, गट-क 
(१ पद) 


मुकादम, गट-ड(१पद) 


प्रशासकिय अधिकारी, गट-अ 
(१पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क 
(१ पद) 


कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक, 
गट-क (१पद) 


पृष्ठ३पैकी१४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 


परिसेविका, गट-क (१पद) 


अधिपरिचारिका, गट-क (२पदे) 


बालरोग परिचारीका, गट-क 
(१ पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क 
(१ पद) 


महाराष्ट्रीय वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा, वर्ग-२ (१पद) 


परिसेविका,गट-क (१ पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (३पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-आ(१पद) 


सांख्यिकी सहाय्यक, गट-क 
(१पद) 


सिस्टर टयुटर, गट-क (५पदे) 


आरोग्य परिचारीका, गट-क 
(२पदे) 


गृहवरत्रपाळ, गट-क(१पद) 


किलनिकल इन्ट्रक्टर, गट-अ 
(२पदे) 


मनोविकृती चिकित्सक, गट-अ 
(१पद) 


मनोविकृती सामाजिक कार्यकता, 
गट-क (१पद) 


मनोविकृती परिचारीका, गट-क 
(२पद ) 


परिसेविका, गट-क (१पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क, 
(२पदे) 


पृष्ठ३पैकी१५ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र पदे 


अधिपरिचारीका, गट-क 
(१पद) 


अस्थिव्यंग शल्यचिकित्सक, 
गट-अ (१पद) 


बधरिकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ 
(२पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(२पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क 
(१पद) 


परिसेविका गट-क (१पद) 


क्ष-किरण शास्त्रज्ञ, गट-अ (२पदे) 


अधिपरिचारीका, गट-क (१पद) 


एकूण ६३ शिका एकूण ६३ पदे 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय cae aa 
कोडोली, जि.कोल्हापूर. अधिपरिचारिका, गट-क (२पदे) 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय =| aan 
कामथे चिपळूण, जि.रत्नागिरी. औषध निर्माता, गट-क (१पद) 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय Ce | ae 
इस्लामपूर, जि. सांगली कक्ष सेवक, गट-ड(१पद) 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय Ld aan 
दापोली, जि. रत्नागिरी दंत चिकित्सक,गट-आअ(१पद) 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय i | | 
कवठेमहाकाळ, जि. सांगली सहाय्यक, गट-ड(१पद) 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय ४६ ४२ 
शिरोडा, जि.सिंधुदुर्ग . अधिपरिचारिका, गट-क (२पदे) 


औषध निर्माता, गट-क (१पद) 
कक्ष सेवक, गट-ड(१पद) 


एकूण ६ उपजिल्हा रुग्णालय ६ २४९ एकूण ३४ पदे 


पृष्ठ३पैकी१६ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र पदे 
३० खाटांचे ४२ ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग 
ग्रामीण रुग्णालय, २९ २६ 
; सोळांकूर वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ (१पद) 


दंत चिकित्सक,गट-आ(१पद) 


सहाय्यक, गट-ड(१पद) 


२९ २६ औषध निर्माण अधिकारी, गट-क 
२ | ग्रामीण रुग्णालय,दंत्तवाड (१पद) 


दंत चिकित्सक,गट-आ(१पद) 


सहाय्यक, गट-ड(१पद) 


२८ २५ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
3 | ग्रामीण रुग्णालय, पारगांव (१पद) 


दंत चिकित्सक,गट-आ(१पद) 
सहाय्यक, गट-ड(१पद) 


२९ 23 वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
ल्‌ ग्रामीण रुग्णालय, चंदगड (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, खुपीरे २९ २३ अधिपरिचारीका, गट-क (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, शिरोळा २८ २२ 


औषध निर्माण अधिकारी गट-क 
(१पद) 
कक्षसेवक, गट-ड (१पद) 


न्न ग्रामीण रुग्णालय, मुरगुड २८ २२ र 
a dd चिकित्सक,गट-आ(१पद) 
८ | ग्रामीण रुग्णालय, कुडाळ २९ २३ सहाय्यक, गट-ड(१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय २९ २३ 
९ मीण न वी रु ; (एकूण ६ पदे) 
चिंचणीवांगी 


पृष्ठ३पैकी१७ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
90 | ग्रामीण रुग्णालय, कागल २८ २३ वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ (१पद) 
क ह ग्रामीण रुग्णालय, २८ २३ 
हातकणंगले अधिपरिचारीका, गट-क (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, २८ २३ 
१२ | गारगोटी कक्ष सेवक, गट-ड (१ पदो 
= २८ २३ वरत 
१३ | ग्रामीण रुग्णालय, दंत चिकित्सक,गट-आअ(१पद) 
6 २७ २२ न त 
१४ ग्रामीण रुग्णांलय, पन्हाळा सहाय्यक, गट-ड(१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, २८ २३ 
१५ | मलकापूर (एकूण ५ पदे) 
ग्रामीण रुग्णांलय, २७ २२ 
१६ | गगणबावडा 
ग्रामीण रुग्णालय, २७ २२ 
ल राधानगरी 
ay ग्रामीण रुग्णांलय, २८ २३ 
आटपाडी 
त्य २८ २३ 
१९ | ग्रामीण रुग्णालय, जत 
२० | ग्रामीण रुग्णालय, विटा २८ 23 
24 ग्रामीण रुग्णालय, २८ २३ 
तासगांव 
२२ | ग्रामीण रुग्णालय, आष्टा २७ २२ 
२३ ग्रामीण रुग्णांलय, २७ २२ 
माडग्याळ 
२४ | ग्रामीण रुग्णालय, बेळंकी २७ २२ 
ग्रामीण रुग्णालय, २७ २२ 
२५ | मंडणगड 
२६ ग्रामीण रुग्णालय २७ २२ 
रायपाटण 


पृष्ठ३पैकी१८ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
२७ ग्रामीण रुग्णालय, राजापूर २७ RR 
ग्रामीण रुग्णालय, २७ २२ 
२८ | संगमेश्वर 
२९ | ग्रामीण रुग्णालय, देवरुख २८ २३ 
३० | ग्रामीण रुग्णालय, गुहागर २७ २२ 
३१ | ग्रामीण रुग्णालय, लांजा २७ २२ 
३२ | ग्रामीण रुग्णांलय, पाली २७ २२ 
ग्रामीण रुग्णालय, २८ २३ 
३३ | दोडामार्ग 
ग्रामीण रुग्णालय, २८ २३ 
३४ | पेंडूरकट्टा 
ग्रामीण रुग्णालय, २८ २३ 
34 | वैभववाडी 
३६ ग्रामीण रुग्णालय, वेंगुर्ला २७ २२ 
३७ | ग्रामीण रुग्णालय, मालवण २८ 23 
३८ | ग्रामीण रुग्णालय, देवगड २८ 23 
ग्रामीण रुग्णालय, २९ २२ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
३९ | कोकरुड (१पद) 
२९ २२ दंतचिकित्सा अधिकारी, गट-अ 
गि ग्रामीण रुग्णालय, करंजे (१पद) 
दंतचिकित्सा सहाय्यक गट-क 
(१पद) 
अधिपरिचारीका, गट-क (१पद) 
कक्षसेवक, गट-ड(१पद) 
(एकूण ५ पदे) 
४१ | ग्रामीण रुग्णालय, कडेगांव ०२ 1. See] दंत चिकित्सक,गट-आअ(१पद) 
०२ शिडी सहाय्यक, गट-ड(१पद) 
४२ | ग्रामीण रुग्णालय, पलूस (एकूण ४पदे) 


पृष्ठ३पैकी१९ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा | एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
एकूण ४२ ग्रामीण) १११४ ९१० 
रुग्णालये 
एकूण २०४ पदे 
उपजिल्हा रुग्णालय, सांवतवाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील ट्रामा केअर युनिट 
०९ 7 अस्थिव्यंग शल्यचिकित्सक, 
गट-अ (१पद) 
बघिरीकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ 
(२पदे) 
वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ (२पदे) 
परिसेविका, गट-क (१पद) 
अधिपरिचारिका, गट-क (३पदे) 
०९ fe eee ,| एकूण ०९ पदे 


एकूण 


उपजिल्हा रुग्णालय, कराड, जि.सातारा 


९९ 


८२ 


वैद्यकीय अधिकारी, 
(१पद) 


गट-अ, 


दंत चिकित्सक, वर्ग-२, (१पद) 


बाहयरुग्ण लिपिक, गट-क 
(१पद) 


परिसेविका, गट-क(१पद) 


अधिपरिचारिका, गट-क (६पदे) 


क्ष किरणतंत्रज्ञ, गट-क (१पद) 


दंतयांत्रिक, गट-क (१पद) 


प्रयोगशाळा सहाय्यक, गट-क 
(१पद) 


कक्षसेवक, गट-ड (२पदे) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(१पद) 


पृष्ठ३पैकी२० 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
सहाय्यक, गट-ड, गट-ड (१पद) 
एकूण ९९ ८२ एकूण १७ पदे 
उपजिल्हा रुग्णालय, फलटण, जि. सातारा 
i | | वैद्यकीय अधिकारी (दंत) गट-अ 
(१पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (२पदे) 


औषध निर्माता, गट-क (१पद) 


कक्षसेवक, गट-ड(१पद) 


सहाय्यक, गट-ड (१पद) 


एकूण 1 ४७ | i ४१ | १ एकूण ०६ पदे 


जिल्हा रुग्णालय, सातारा 


। ०७ ३३३ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(६ पदे) 


पाठ्यनिर्देशिका, गट-क (१ पद) 


परिसेविका, गट-क (४ पदे) 


बालरोग परिचारीका, गट-क (१ 
पद) 


आरोग्य परिचारीका, गट-क (१ 
पद) 


मनोविकृती परिचारीका, गट-क 
(१ पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (२० पदे) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (१ 
पद) 


औषध निर्माता, गट-क (१पद) 


वाहन चालक, गट-क (१ पद) 


रुग्णवाहिका चालक, गट-क 


पृष्ठ३पैकी२१ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 


(१पद) 


कनिष्ठ लिपीक, गट-क (१पद) 


शास््रक्रिया गृह परिचर, गट-ड (३ 
पदे) 


ब्रणोपचारक, गट-ड (१ पद) 


धोबी, गट-ड (१ पद) 


उदवाहन चालक, गट-ड (१ पद) 


बाहयरुग्ण सेवक, गट-ड (१ पद) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड (१ 
पद) 


प्रयोग शाळा परिचर, गट-ड (१ 
पद) 


कक्षसेवक, गट-ड (८ पदे) 


सफाईगार, गट-ड (१० पदे) 


शिपाई, गट-ड (१ पद) 


पहारेकरी, गट-ड (१ पद) 


आया, गट-ड (१ पद) 


क्ष-किरण परिचर, गट-ड (१ पदो 


दंत चिकित्सक,गट-आ(१पद) 


अधिपरिचारिका,गट-क(१पद) 


सहाय्यक, गट-ड(१पद) 


एकूण 


४०७ | ०७ 


३३३ 


एकूण ७४ पदे 


सातारा जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये 


fa | 


ग्रामीण रुग्णालय, वडूज 


RC 


२३ 


ग्रामीण रुग्णालय, सोमर्डी 


RC 


२३ 


ग्रामीण रुग्णालय, कोरेगांव 


QC 


२३ 


२ 
3 
8 


ग्रामीण रुग्णालय, 


RC 


२३ 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (१पद) 
अधिपरिचारीका, गट-क (१पदे) 
कक्षसेवक, गट-ड (१पद) 

दंत चिकित्सक,गट-आअ(१पद) 


पृष्ठ३पैकी२२ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्यसंस्थेचे नावा | एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
महाबळेश्वर 

५ | ग्रामीण रुग्णालय, मेढा २७ २२ सहाय्यक, गट-ड(१पद) 

६ | ग्रामीण रुग्णालय, ढेबेवाडी २७ २२ प्रत्येकी (०५ पदे) 

७ | DPT रुग्णालय, खंडाळा २७ २२ 

८ | ग्रामीण रुग्णालय, उंडाळे २७ २२ 

९ | ग्रामीण रूग्णालय, दहिवडी रश २२ 

१० | o ग्रामीण रुग्णालय, गोंदवले २७ २२ 

99 | १ | ग्रामीण रुग्णालय , पिंपोडे २७ २२ 

92. | ग्रामीण रुग्णालय, औध २७ २२ 

१३ | ग्रामीण रुग्णालय, कलेढोणे २८ २३ 

१४ | ग्रामीण रुग्णालय, वाई २८ २३ 

१५ | ग्रामीण रुग्णालय, पाटण २९ २३ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (१पद) 
अधिपरिचारीका, गट-क (१पद) 
औषध निर्माण अधिकारी, गट-क 
(१ पद) 
कक्षसेवक, गट-ड (१पद) 
दंत चिकित्सक,गट-आअ(१पद) 
सहाय्यक, गट-ड(१पद) 

प्रत्येकी (०६ पदे) 

१६ | ग्रामीण रुग्णालय, नेसरी ग शि . दंत चिकित्सक, गट-अ, (१पद) 

सहाय्यक, गट-ड, (१पद) 
(०२ पदे) 
एकूण ४१५ 330 एकूण ७८ पदे 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील वैद्यकीय अधिकारी-अ 

अ. आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पद 

क्र. पदे 

eal आरोग्य विभाग, जिल्हा १८१ १३८ वैद्यकीय अधिकारी, 


पृष्ठ३पैकी२३ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४ 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नावा । एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. पदे 
परिषद, प गट-अ (४३ पदे) 
२ । आरोग्य विभाग, जिल्हा १२८ ९५ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (३३ पदे) 
परिषद, सांगली 
३ आरोग्य विभाग, जिल्हा १०५ ७९ वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ (२६ पदे) 
परिषद, रत्नागिरी 
he आरोग्य विभाग, जिल्हा ७६ ६१ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (१५ पदे) 
परिषद, सिंधुदूर्ग 
एकूण ४९० ३७३ ११७ अस्थाई पदे 
जिल्हा शल्य चिकित्सक पालघर 
अ. आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र पदे 
पं फिरते परिवहन पथक [ei i सेवा अभियंता, वर्ग-३ (9 पद) 
पालघर 
२ 1 ae [eee कार्यदेशक, वर्ग-३ (9 पद) 
३ Ls | oe | कुठल कारागीर, वर्ग-३ (9 पद) 
Ea i, च्या [ae | वीजतंत्री, वर्ग-४ (9 पद) 
एकूण ae = Po ee ४ अस्थायी पदे 


पृष्ठ३पैकी२४ 


